वर्ष ८ , अंक ५१ ] 


अ.क्र . 

( १ ) 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग दोन 

गुरुवार , जून २३ , २०२२ / आषाढ २ , शके १ ९ ४४ 


असाधारण क्रमांक ९९ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण 

, 

वांद्रे - कुर्ला संकुल , वांद्रे ( पूर्व ) , मुंबई 
अधिसूचना 


क्रमांक भूवमिशा / प्र.शा. / अ.क्षे . / अ.बां . / म.प्रा.नि.व न.र. / अ.प्र . / ११३३ / २०२२ 

ज्याअर्थी , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ५३ ( ८ ) अन्वये पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांना 
काही विशिष्ट अधिकार दिलेले आहेत . कलम २ ( ६ अ ) अन्वये पदनिर्देशित अधिकारी म्हणजे कलम ५३ ( ८ ) अन्वये पदनिर्देशित 
केलेला अधिकारी अशी व्याख्या करण्यात आलेली आहे ; 


१ 

२ 


आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ५३ ( ८ ) मध्ये पदनिर्देशित अधिकारी 
म्हणून अधिकाऱ्यांचे पद राजपत्रातील अधिसूचनेत प्रसिद्ध करण्याचे अधिकार नियोजन प्राधिकरणास देण्यात आलेले आहेत ; 


भाग दोन - ९९ -१ 


त्याअर्थी , मी , एस . वी . आर . श्रीनिवास , महानगर आयुक्त , मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १५२ ( ४ ) अन्वये मला उक्त अधिनियम कलम ५३ ( ८ ) संबंधीचे नियोजन प्राधिकरणाचे प्राप्त अधिकारांचा वापर करून , 
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या विशेष नियोजन क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकाम , विनापरवानगी वापर किंवा विनापरवानगी 
वापरात बदल , यावर महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ च्या तरतुदीप्रमाणे आवश्यक कार्यवाही करणे कामी 
प्राधिकरणाच्या भूमि व मिळकत शाखेतील कर्मचारी यांची खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे अधिसूचित क्षेत्रासमोर दर्शविण्यात 
आल्याप्रमाणे पदनिर्देशित अधिकारी / कर्मचारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येत असून , त्यांना उक्त अधिनियमातील कलमे ५३ , ५४ , ५५ , 
व ५६ मधील तरतुदींप्रमाणे अंमलबजावणी करणेकामी त्यांना नेमून दिलेल्या विशेष नियोजन प्राधिकरण क्षेत्राकरिता अधिकार प्रदान 
करण्यात येत आहेत : 


RNI No. MAHBIL / 2012 / 46121 


विशेष नियोजन क्षेत्र 
( २ ) 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये १२.०० 


वांद्रे - कुर्ला संकुल अधिसूचित क्षेत्र 

वडाळा अधिसूचित क्षेत्र 


( १ ) 


पदनिर्देशित 
कर्मचारी / पदनाम 
( ३ ) 


" प्रमुख भूमापक " 

" प्रमुख भूमापक " 


२ 


३ 


x 


५ 

६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , जून २३ , २०२२ / आषाढ २ , शके १ ९ ४४ 

छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ अधिसूचित क्षेत्र 
बॅकबे रिक्लमेशन स्कीम अधिसूचित क्षेत्र 

ओशिवरा जिल्हा केंद्र अधिसूचित क्षेत्र 

भिवंडी परिसर ६० गावे अधिसूचित क्षेत्र 

कल्याण विकास केंद्र १० गावे अधिसूचित क्षेत्र 

अंबरनाथ कुळगाव बदलापूर परिसर अधिसूचित क्षेत्रातील १४ गावे अधिसूचित क्षेत्र 


" प्रमुख भूमापक ' 
" प्रमुख भूमापक 

" प्रमुख भूमापक " 

" प्रमुख भूमापक " 

“ प्रमुख भूमापक " 

" प्रमुख भूमापक " . 


८ 

उपरोक्त अधिसूचनेत काहीही अंतर्भूत असेल तरी ही , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ ची कलमे 
५३ , ५४ , ५५ व ५६ अन्वये सर्व संबंधित सक्षम प्राधिकारी / अधिकारी / कर्मचारी यांनी दिलेल्या सर्व नोटीसेस / पारित केलेले सर्व आदेश / 
केलेली सर्व कार्यवाही , वैध / योग्यप्रकारे करण्यात आलेली आहे असे समजण्यात येत आहे . 


मुंबई , 

दिनांक २२ जून २०२२ . 


. ?? 


या अधिसूचनेत अंतर्भूत पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांना / कर्मचाऱ्यांना प्रदान करण्यात आलेले अधिकार यापूर्वी वेगवेगळ्या 
अधिकाऱ्यांना ज्या - ज्या आदेश / परिपत्रकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेले असतील ते सर्व आदेश / परिपत्रक ही अधिसूचना लागू झाल्यापासून 
अधिक्रमित होतील . 

उपरोक्त अधिसूचना दिनांक २२ जून २०२२ पासून लागू करण्यात येत आहे . 


एस . व्ही . आर . श्रीनिवास , भा.प्र.से. , 
महानगर आयुक्त , 

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


